कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर “मिशन बिगीन 
अगेन” अंतर्गत बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या 
जागेत होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम 
पुन्हा सुरु करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण ८२२० / प्र.क्र. २२४ /सां.का.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार ), मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : ०५ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा : १) केंद्र शासन, गृह मंत्रालय, आदेश क्र.४०-३/२०२०-डीएम-आय (ए), 
दि .३०.०९.२०२० 
२) आदेश, महसूल व वन विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, 
क्र.डीएमयू-२०२०/प्र.क्र.९२/डीएसएम-१, दिनांक 3 नोव्हेंबर, २०२० 


प्रस्तावना : 

कोविड-१९ विषाणूंच्या प्रादुर्भावास प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन आदेशान्वये विविध बाबींवर / कामांवर आणलेले निर्बंध पुनर्विचारांती 
शिथिल केले आहेत. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर बंद पडलेले बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या 
जागेत होणारे इतर कार्यक्रम सुरु करण्यास परवानगी देण्यासंदर्भात या क्षेत्रातील विविध 
संघटनांकडून / संस्थांकडून शासनास विनंत्या प्राप्त झालेल्या आहेत. त्या विचारात घेता, 
जसे राज्य शासनाच्या उपर्निर्दिष्ट क्र.२ येथील आदेशान्वये चित्रपटगृहे व नाट्यगृहे सुरु 
करण्यास परवानगी दिली, त्याच धर्तीवर बंदिस्त सभागृह व मोकळ्या जागेत होणारे इतर 
सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु करणेबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुषंगाने, शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या जागेत 
होणारे इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम या शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट-अ 
मधील मार्गदर्शक तत्वांच्या अधिन राहून दिनांक ५ नोव्हेंबर, २०२० पासून नियंत्रित स्वरुपात 
सुरु करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


२. ही परवानगी देण्यामागील शासनाचा उदात्त हेतू विचारात घेऊन सर्व 
संबंधितांनी बंदिस्त सभागृहे / मोकळ्या जागेत होणारे इतर कार्यक्रमांचे परिचालन, कोविड- 
१९ संदर्भातील केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या कोणत्याही निर्बंधांचा भंग होणार नाही 
अज्ञा पध्दतीने करणे आवश्‍यक आहे. या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास संबंधितांविरुध्द नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२० / प्र.क्र. २२४/सां.का.४ 


३. कोविड-१९ विषाणूंच्या प्रादुर्भावास प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने घोषित 
केलेल्या टाळेबंदीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशातील बंधनकारक 
असणाऱ्या सूचना या प्रकरणीही लागू राहतील. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२०११०५१७३७५४५३२३ असा आहे. उक्त शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vilas Ramrao Thorat 3 


(विलास रा. थोरात) 
सहपत्र - परिशिष्ट- “अ उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
) 

) 

) 

) 


मा. राज्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सचिव, मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४ संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
१५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 


१२ 


१६) आयुक्‍त, महानगरपालिका - (सर्व) 

१७ जिल्हाधिकारी - (सवी 

१८)पोलळिस अधिक्षक - (सवी 

१९) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांच्यामार्फत सर्व संबंधित. 
२०) निवड नस्ती - सां.का.४ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२० / प्र.क्र. २२४ /सां.का.४ 


परिशिष्ट - अ 
(शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण ८२२० / प्र.क्र. २२४/सां.का.४, दिनांक ०५ नोव्हेंबर,२०२०) 


विषय -चित्रपट व नाटक वगळता बंदिस्त सभागृह व इतर कार्यक्रमांसाठी 
मार्गदर्शक तत्वे 


भाग-१ 


बंदिस्त सभागृह 

१. सभागृहात Waal देताना थर्मल टेस्टव्दारे प्रेक्षकांच्या शारीरिक तापमानाची चाचणी 
घेऊनच प्रवेश देणे ही सभागृह व्यवस्थापनाची / आयोजकांची जबाबदारी असेल. 

२. बंदिस्त सभागृहाच्या एकुण बैठक क्षमतेच्या yo टक्के इतक्या मर्यादेपेक्षा प्रेक्षक 
संख्या जास्त असु नये. 

३. बंदिस्त सभागृहातील व्यासपीठ व प्रेक्षकांमध्ये शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या 
निर्देशानुसार सामाजिक अंतर राखणे (किमान ६ फुट) आवश्‍यक राहिल. 

४. बैठक व्यवस्थेत सामाजिक अंतर राखणे आवश्‍यक राहिल. 

५. बंदिस्त सभागृहातील सादरकर्त्या कलाकारांनी वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी करणे 
आवर्यक राहिल. 

६. सभागृहातील सर्व परिसर / खोल्या / प्रसाधन गृहे वेळोवेळी स्वच्छ करणेबाबत 
सभागृह व्यवस्थापनाने वेळापत्रक आखावे व प्रसाधन गृहांची वेळेवर स्वच्छता 
केल्याची खातरजमा करावी. तसेच, वेळोवेळी निर्जतुकीकरण करण्यात यावे. 

७. बंदिस्त सभागृहात उपस्थित सर्वांनी मास्क लावणे आवश्‍यक राहील. 

८. सभागृहातील कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या सर्व उपकरणांचे 
निर्जंतुकीकरण करणे आवश्‍यक आहे. 

९. कार्यक्रमासाठीची सहाय्यक कामे त्या-त्या कामांसाठी नेमून दिलेल्या व्यक्‍तींनीच 

करावीत. 

.कार्यक्रमासाठी लागणारी साधन-सामुग्री ( संगीत व्यवस्था / लॅपटॉप / माईक / 

प्रकाह योजना इ.) जी कोण व्यक्‍ती हाताळणार असतील, त्यांनीच ती वापरावी 

याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. शक्‍यतो ज्याने-त्याने स्वत:चीच साधनसामुग्री 
वापरावी. 

११.बंदिस्त सभागृहामध्ये रंगभूषाकाराची आवश्‍यकता असेल तर त्यांनी पीपीई कीट 
धारण करणे आवश्‍यक आहे. 

१२. बंदिस्त सभागृहात प्रवेश करतेवेळी गर्दी होणार नाही याची दक्षता आयोजकांनी घेणे 
आवश्‍यक आहे. यास्तव, सुरक्षित अंतराबाबतच्या मानकांनुसार, प्रवेशद्वारे व 
समुचित ठिकाणी जमिनीवर खुणा आखण्यात याव्यात. 

१३.कोणत्याही प्रेक्षकांना कळाकार कक्षात जाण्यास परवानगी नसेल. 


१ 


छठ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२० / प्र.क्र. २२४/सां.का.४ 


१४. 


१५. 


१६. 
१७. 


१८. 


१९. 


परिवास्तूच्या प्रवेशाच्या व निर्गमनाच्या मार्गावर तसेच सामाईक क्षेत्रांमध्ये, हात 
स्वच्छ करण्यासाठी प्राधान्याने हाताचा - Waka पध्दतीने घेता येणारे 
निर्जंतुक द्रव्य उपलब्ध ठेवावे. 

श्वसनविषयक शिष्टाचाराचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
खोकताना / शिंकताना प्रत्येकाने स्वत:चे तोंड व नाक टिप कागदाने (fesy पेपर) 
/ हात रुमालाने / कोपराने पूर्णपणे झाकून घेणे आणि वापरलेल्या टिप कागदाची 
(टिश्यू पेपर) योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावणे आवश्‍यक आहे. 

सभागृहातील कार्यक्रम संपल्यानंतर सभागृहाचे निर्जतुकीकरण करण्यात यावे. 
जनजागृतीचा भाग म्हणून सभागृहाच्या दर्शनी ठिकाणी कोविड - १९ च्या 
संबंधातील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवरील भित्तीपत्रके / उभे फलक 
झळकविण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. 

सभागृह वातानुकुलिंन असेल अशा ठिकाणी तापमान २४ ते ३० अंश सेल्सिअस 
या मर्यादेत असले पाहिजे. 

खाद्य व पेय पदार्थांच्या क्षेत्रामध्ये, शाक्य असेल तेथे तेथे, अनेक विक्री केंद्रे 
उपलब्ध करून देण्यात यावीत. प्रत्येक विक्री केंद्रावर सुरक्षित अंतर 
राखण्यासाठी, जमिनीवर चिकट-पट्ट्या (स्टिकर) वापरून एक- रांग पद्धतीचा 
अवलंब करावयाचा आहे. केवळ आवेष्टित खाद्यपदार्थ व पेय पदार्थ यांनाच 
परवानगी देण्यात येईल. सभागृहाच्या/प्रेक्षागाराच्या आत खाद्यपदार्थांची व पेय 
पदार्थांची पोचवणी करण्यास मनाई करण्यात येईल. 

आयोजक व कार्यक्रमासाठी सहाय्य करणारे कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शन तत्वे 
बंदिस्त सभागृहात काम करणा-या सर्व कर्मचा-यांनी कामाच्या ठिकाणी मास्क 
वापरणे बंधनकारक राहील. 

वयाने ज्येष्ठ कर्मचारी, गर्भवती महिला कर्मचारी, ज्यांची रोगप्रतिकारक क्षमता 
कमी आहे, असे कर्मचारी यांना जास्त जनसंपर्क असलेल्या ठिकाणी कामासाठी 
नेमण्यात येऊ नये व त्यांची अधिकची काळजी घेण्यात यावी. 


कामाच्या ठिकाणी अधिक सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून सर्वानी “आरोग्य सेतू” 
अँपचा वापर करावा. 

सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आरोग्याबाबत सजगता दाखवावी व आपल्याला 
असणारे आजार तात्काळ व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणावेत . 


भाग-२ 


बंदिस्त सभागृहाव्यतिरीक्त मोकळ्या जागेत आयोजित होणारे कार्यक्रम. 


१. मोकळ्या जागेतील कार्यक्रमासाठी ६-६ फुटांवर खुणा करुन त्यानुसार 


यथास्थिती ळोक बसण्याची / उभे रहाण्याची व्यवस्था करावी. त्यानुसार प्रेक्षक 
बसतील/ उभे राहतील, याची संयोजकांनी दक्षता घ्यावी. सादरीकरण करणा- 
या कलाकारांपासून प्रेक्षक कमीत कमी ०६ फुट अंतरावर असावेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२० / प्र.क्र. २२४ /सां.का.४ 


, कार्यक्रम/कला सादर होणाऱ्या ठिकाणी प्रेक्षकांना मास्क घालणे अनिवार्य 


राहील. 


. थुंकी उत्पन्न करणारे पदार्थ जसे की तंबाखूजन्य पदार्थ व पान हे बाळगण्यास 


मनाई राहील. 
नशा आणणा-या पदार्थांचे / द्रव्यांचे सेवन करुन कार्यक्रमाच्या ठिकाणी येता 
येणार नाही. 


. थर्मल गन, सॅनिटायझर कार्यक्रमाच्या ठिकाणी असावेत व आयोजकांनी 


तपासणी करुनच प्रवेश दयावा. 


. गर्दी नियंत्रणासाठी सुरक्षा व्यवस्था असावी. 


७. मोकळे मैदान, रस्ता, खुळे सभागृह, इत्यादी ठिकाणी कार्यक्रम होणार 


qo, 
mest सादरीकरण करण्यासाठी वापरण्यात येणारे नेपथ्य, प्रकाश व ध्वनी 


१२ 


१२३. 


असल्यास, कार्यक्रम पाहण्यासाठी यथास्थिती उभे राहणे अथवा बसणे 
याकरिता मार्किंग करावे. 


. ज्या ठिकाणी अनियंत्रित गर्दी आहे त्या ठिकाणी ध्वनी प्रदुषणविषयक नियम 


पाळून ध्वनीक्षेपकावरुन सूचना द्याव्यात. 


. अनियंत्रित गर्दी व रस्त्यांवरील कार्यक्रमांना स्थानिक प्रशासनाने योग्य ती 


काळजी घेऊन परवानगी द्यावी. 
कार्यक्रमाच्या ठिकाणी खाद्यपदार्थ / पेये विक्रीस बंदी राहील. 


यंत्रणा, मंडप व मंडपाचे साहित्य, सजावट साहित्य यांचे निर्जतुकीकरण 
करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्‍तींची राहील. 


.“माझे कुटुंब माझी जबाबदारी” ला अनुसरुन शक्‍य असेल तेथे कार्यक्रमाच्या 


ठिकाणी कोरोना पार्श्वभूमीवर घ्यावयाची काळजी याबाबत ध्वनीफित तसेच 
संबंधित फलक लावावेत. 

उपरोक्त बाबत राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभाग ( आपत्ती व्यवस्थापन, 
मदत व पूनवर्सन ) यांच्याकडून पुनश्च प्रारंभ अभियांतर्गत (MISSION BEGINE 
AGAIN ) वेळोवेळी प्रसिध्द करण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटकोर 
पालन करणे बंधनकारक राहिल. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


